“सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात 
परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत निधी 
वितरीत करण्याबाबत” 
महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.१३/शिक्षण-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०१८/प्र.क्र.११८/ 

शिक्षण, दि. ११.१०.२०१८ 

२. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०२२/प्र.क्र.१५/ 
शिक्षण-२, दि. १३.१०.२०२२ 

३. शासन ज्ञापन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०२३/प्र.क्र.१३/ 
शिक्षण-२, दि. 94.03.2023 

४. शासन ज्ञापन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०२३/प्र.क्र.१३/ 
शिक्षण-२, दि. २८.०३.२०२४ 

५. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे दि.२८.०८.२०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासप्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील मुलामुलींना 
परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शासन निर्णय संदर्भ क्र.१ दिनांक ११.१०.२०१८ च्या 
तरतूदीनुसार सन २०२२-२३ या शौक्षणिक वर्षासाठी शासन निर्णय संदर्भ क्र.२ दिनांक १३.१०.२०२२ 
नुसार ५० विद्यार्थ्यांची अंतिम निवड करण्यात आली आहे. सन २०२२-२३ करिता परदेशी शिष्यवृत्ती 
योजनेअंतर्गत अंतिम निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांपैफी अमरावती विभागातील कु.नमिता मधुकर ददगाळ या 
विद्यार्थिनीची Queen Marry University of London या विद्यापीठात MSc FT Minimally Invasive 
Dentistry या १ वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी निवड करण्यात आली आहे. परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत 
शासन निर्णय संदर्भ क्र.३ दिनांक 94.03.2023 नुसार कु.नमिता मधुकर came या विद्यार्थिनीस 
रु.३०,००,०००/-व झासन निर्णय संदर्भ क्र.४ दिनांक २८.०३.२०२४ अन्वये रु.३२,३९,३७८/- इतकी 
शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे. त्यापैकी प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
(प्रादेशिक) विभाग, अमरावती यांचेमार्फत प्रथम वर्षातील प्रथम सत्राकरिता रु.२९,९८,८२०.१६/- इतका 
तर द्वितीय सत्राकरिता रु.३२,३८,४१६.३४/-इतका निधी कु.ददगाळ या विद्यार्थिनीस अदा करण्यात 
आला असून रु.२१४१.५०/- इतका निधी प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) 
विभाग, अमरावती यांचे बँक खात्यात शिल्लक आहे. 

सदर विद्यार्थिनीच्या उक्त अभ्यासक्रमातील सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षाकरिता परदेशी 
शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत प्रथम वर्षातील प्रथम सत्र व द्वितीय सत्राकरिता मंजूर झालेले शिक्षण शुल्क व 
निर्वाह भत्ता संबंधित विद्यापीठास आणि कु.ददगाळ या विद्यार्थिनीस स्विफ्टद्वारे बँक खात्यात जमा 
करतांना चलन दरातील फरकामुळे जेवढी रक्‍कम कमी प्राप्त झालेली आहे. तेवढी शिष्यवृत्ती रक्‍कम अदा 
करणेबाबत प्राप्त मागणीनुसार संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय पुणे यांनी संदर्भिय 
शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार रक्‍कम रु.१,१८,६२२/- (अक्षरी एक लक्ष अठरा हजार सहाशे बावीस 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.१३/शिक्षण-२ 


wad) इतका निधी वितरीत करण्याची मागणी केल्याने सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ करिता परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अंतिम निवड केलेल्या विद्यार्थ्यापैकी 
अमरावती विभागातील कु.नमिता मधुकर ददगाळ या fresh सन सन २०२२-२३ या शैक्षणिक 
वर्षाकरिता परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत प्रथम वर्षातील प्रथम सत्र व द्वितीय सत्राकरिता मंजूर झालेले 
शिक्षण शुल्क व निर्वाह भत्ता संबंधित विद्यापिठास आणि कु.ददगाळ या विद्यार्थिनीस स्विफ्टद्वारे बँक 
खात्यात जमा करतांना चलन दरातील फरकामुळे जेवढी रक्‍कम कमी प्राप्त झाळेळी आहे. तेवढी रक्‍कम 
रु. १,१८,६२२/- (अक्षरी एक लक्ष अठरा हजार सहाशे बावीस फक्त) खालील तक्‍यातील तपशिलानुसार 
वितरीत करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


[pe ण ववे. 2 _ 7 0. 20.2 शिक्षण शुल्क निर्वाह भत्ता 
प्रथम वर्षातील प्रथम सत्राकरेता | मंजूर करण्यात आलेले विदेशी चलन | £ २३६३४ £ ४९५० 
अदा करण्यात आलेला निधी. प्रत्यक्षात प्राप्त झालेले विदेशी चलन | £ २३०७१.०६ £४२६६.९५ एकूण विदेशी 
दोहोंमधील फरक (अ) £-५६२.९४ $- ६८३.०५ चलन व भारतीय 
प्रथम वर्षातील द्वितीय सत्राकरिता | मंजूर करण्यात आलेले विदेशी चलन | £ २५८६६ £ ४९५० चलन 
मंजूरकरण्यात आलेला निधी प्रत्यक्षात प्राप्त झालेले विदेशी चलन | £ २६०३१.६९ | £ ४९३२.४५ 
दोहोंमधील फरक (ब) £ --१६५.६९ £-१७.५५ 
मंजूर चलन आणि प्रत्यक्षात प्राप्त झालेल्या चलनातील फरक (अ--ब) £ - 380.24 £ - ७००.६ £-१०९७.८५ 
दिनांक १०.०९.२०२४ रोजीचे विदेशी चलनदर 9 Pound=940.00 रु.४३,६९७.५/- | रु.७७,०६६/- रु.१,२०,७६३.५०/- 
कु.ददगाळ या विद्यार्थिनीस मंजूर रक्‍्कमेपैकी अदा केल्यानंतर प्रादेशिक उपसंचालक, अमरावती यांचेकडे शिल्लक | रु.२१४१.५० 
असलेली रक्‍कम 
कु.ददगाळ या विद्यार्थिनीस शिल्लक रक्‍कम वजा जाता मंजूर करावयाची रक्‍कम रु.१,१८,६२२/- 
२. उपरोक्तप्रमाणे निधी वितरणासाठी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, 


पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी व प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, 
अमरावती यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

नियंत्रक अधिकारी तथा संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी 
उपरोक्त प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत विहित प्रयोजनासाठी खर्च करावा. निधी 
खर्च झाल्यावर खर्चाचे विवरण (जिल्हा निहाय/लाभार्थी संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चूकता 
शासनास सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी तथा संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांची राहील. 
३. उपरोक्त निधी सदर विद्यार्थ्यास वितरीत करत असताना विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या निधी 
मागणीचा प्रस्ताव तपासून, विद्यापिठाची कागदपत्र पडताडणी करुन, सदर निधी ज्या विद्यार्थ्याकरिता 
मंजूर करण्यात आलेला आहे त्याच विद्यार्थ्याकरिता खर्ची पडेल तसेच, परदेशी शिष्यवृत्ती अंतर्गत शासन 
निर्णय, संदर्भ क्र. १ दि. ११.१०.२०१८ व शासन शुद्धिपत्रक दि. २४.०१.२०२३ व दि.१६.०३.२०२३ मधील 
अटी व शर्तीची पुर्तता करुन संबंधित विद्यार्थ्यांचे निधी मागणीचे प्रस्ताव तपासून निधी मंजूर 
करण्याबाबतची जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.१३/शिक्षण-२ 


४. सदर निधी वितरीत करत असताना पुनश्च: विदेशी चलन दरामुळे फरक पडल्यास फरकाची 


रक्‍कम अदा केली जाणार नाही. 
षु. सदर निधी खर्च करतांना वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका तसेच वित्त 


विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकातीळ अटी व शातींचा भंग होणार नाही, 
याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची 
राहील. 
६. सदर खर्च सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात "मागणी क्रमांक झेडजी-०३ (०२) (१८) विजाभज, 
इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परेदशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती (कार्यक्रम) (2224 
एफ २१८)"या लेखाशीर्षांतर्गत उपलब्ध केलेल्या तरतूदीतून करण्यात यावा. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०९२०१२५१४६५१३४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NIVEDITA 
LOKESH WARULE ®: 
(नि.लो.वारुळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
६. प्रादेशिक उप संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, अमरावती. 
७. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 
८. मा. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
९. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. निवडनस्ती (शिक्षण-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


